शिधावाटप निरीक्षक,गट-क यांची 
बदली रद्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- संकिर्ण-२३२३/प्र.क्र.१९५/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ जून, २०२४. 


संदर्भ :- या विभागाचे शासन आदेश, सम क्रमांक, दि.११जुले, २०२३. 
-: हासन आदेश :- 
संदर्भाधीन आदेशान्वये अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील नियंत्रक 
शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील शिधावाटप निरीक्षक या गट-क 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद शिधावाटप 
निरीक्षक यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात झालेली बदली याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे.:- 


अ.क्र. शिधावाटप निरीक्षक सध्या पदावर कार्यरत बदलीनंतर पदस्थापनेचे कार्यालय 
यांचे नाव असलेले कार्यालय 
Pa | २ ३ शाय 
शि . श्रीम. मेघा संजय जांबळे शि.नि.(त.), RIFT), प्रधान कार्यालय या 
४२ ग मालाड रिक्‍त पदावर 
२. | att. अभिजित सुरेश गोराणे शि.नि.(त.), शि.नि.(प्र.), प्रधान कार्यालय या 
२१ अ जांबोरी मैदान रिक्‍त पदावर 


२. परिणामी उपरोक्त तक्त्यात नमूद कर्मचारी त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात 
कार्यरत राहतील. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२११२४०२१६१०६ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 


ASMITA प्या यची 
RAVINDRA PATIL scatters 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
सर्व संबंधित शिधावाटप निरीक्षक (यांना नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्यामार्फत). 
प्रत:- 
१) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर. 
4) उप नियंत्रक शिधावाटप (संबंधित परिमंडळ). 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


